एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत 
उद्योग उपसंचालक (तांत्रिकी गट-अ या संवर्गात 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०२३/प्र.क्र. १७६/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
दिनांक : १२ ऑक्टोंबर, २०२३. 


वाचा:- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. २०/०२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र. टिआरएन-२०२३/प्र.क्र. 
२६/सीपीटीपी-अ, दि. १८/०९/२०२३. 
३) अतिरिक्‍त महासंचालक, warded चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 
यांचे पत्र क्र. सीपीटीपी-९/प्रशासन/पायाभूत प्रशि./२०२३, दि. ०६/१०/२०२३. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. टिआरएन-०६२३/प्र.क्र. 
६४/सीपीटीपी, दि. २२/०९/२०२३. 
५) या विभागाचे शासन आदेश क्र. टिआरएन-२०२३/प्र.क्र. १७४/उद्योग-३, दि. 
२७/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 


उमेदवारांच्या विहित परिविक्षा कालावधी या तांत्रिक कारणासाठी विशिष्ट काळावधीकरिता निर्माण 


करावयाच्या अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागास देण्यात आले आहेत. 


राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ मधून उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक गट-अ या संवर्गात शिफारस्प्राप्त 


ठरलेल्या ४ उमेदवारांची नियुक्‍ती सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भीय क्र. २ च्या कार्यालयीन 


आदेशान्वये करण्यात आली आहे. सदर अधिकाऱ्यापैकी ३ अधिकारी पायाभूत प्रशिक्षणासाठी दि. 


०३/१०/२०२३ पासून परिविक्षाधिन उद्योग उपसंचाळक (तांत्रिकी गट-अ या पदावर रुजू झाले 


असल्याचे यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेने संदर्भीय क्र. ३ च्या पत्रान्वये कळविळे आहे. सदर ४ 


पृष्ठ १ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-२०२३/प्र.क्र. १७६/उद्योग-३ 


परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यापैको १ अधिकारी श्री. अनमोल यडावंत He यांनी त्यांच्या पुर्वीच्या नियुक्‍तीवेळी 


पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने, त्यांना संदर्भीय क्र. ५ च्या शासन आदेशान्वये जिल्हा सलग्नता 


या टप्यासाठी कोल्हापूर येथे पदावर नियुक्‍ती देण्यात आळी आहे. सदर ४ परिविक्षाधिन उद्योग 


उपसंचालक (तांत्रिक) गट-अ यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याबाबत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालात शिफारसपात्र ठरलेल्या ४ उमेदवारांना सामान्य 


प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. २ च्या कार्यालयीन आदेझान्वये उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक, गट-अ या 


संवर्गातील नियुक्‍ती दिळेळी आहे. सदर उमेदरांपैकी ३ उमेदवार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 


कार्यक्रम ९ अंतर्गत पायाभूत प्रशिक्षणासाठी यशदा, पुणे येथे दि. ०३/१०/२०२३ पासून रुजू झाले 


आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ५ च्या आदेशान्वये श्री. अनमोळ यठावंत कोरे हे जिल्हा सलग्नता या 


प्रशिक्षणाच्या टप्याअंतर्गत कोल्हापूर येथे दि. ०३/१०/२०२३ पासून परिविक्षाधीन उद्योग उपसंचालक 


(तांत्रिकी गट-अ या पदावर रुजू झाले आहेत. सबब खाली नमूद ४ उमेदवारांचे वेतन व भत्ते अदा 


करण्याकरिता उद्योग संचाळनालयाच्या आस्थापनेवर उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ सुधारित 


वेतनस्तर एस-२० (५६१०००-१७७५००) या संवर्गात दि. ०३/१०/२०२३ पासून २ वर्षांच्या 


कालावधीसाठी ४ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव संवर्ग रुजू दिनांक 
1:10 श्री. अनमोल Gadd कोरे परिविक्षाधीन उद्योग उपसंचालक (Aah) गट-अ | 03/90/2023 
२ | att. निखिल सुरेश पाटील 
३ | श्री. आकाठशा नारायण बांगर 
४ । श्री. प्रविण विजय मोरे 


२. उद्योग संचालनालयाने वर नमूद ४ परिविक्षाधीन उमेदवारांचे वेतन व भत्ते ते सदर पदावर 


प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून अदा करावे. सदरचा खर्च वेतनविषयक लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-२०२३/प्र.क्र. १७६/उद्योग-३ 
3. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भीय क्र. ४ च्या परिपत्रकान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 


कार्यक्रम-९ अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार उद्योग 


संचालनालयाने कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदर परिविक्षाधिन उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन काळावधीत वेतनासंदर्भात उद्योग 


संचालनालयातील लेखाधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 


us Bl aed निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदे निर्माण 


करण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१२१६१०४२४६१० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK 
S H AS H A N K TUKARAM CHAVAN 

DN: cn=SHASHANK TUKARAM 
TU KA RAM CHAVAN, o=INDUSTRY ENERGY 

AND LABOUR., ou=MANTRALAYA, 

email=shashank.chavan@nic.in, 
CHAVAN ८: 

Date: 2023.10.12 16:47:18 +05'30' 


( ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 


प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

2) महासंचालक, यंशवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिन, राजभवन आवार, बाणेर 
रस्ता, पुणे. 

३) उप सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४) सह/उपसचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


